राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-१७१७/प्र.क्र.४४/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मार्च, २०१९. 
वाचा: 


-0 


) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी २००२/प्र.क्र.९६/इएक्ससी-४, दि.०१.०१.२००३. 
) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-१७१७/प्र.क्र.४४/राउशु-१, दि.३१.१०.२०१८. 
) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 


av AD 


शासन निर्णय: 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आकृतीबंध संदर्भाधीन दि.०१.०१.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
केलेला आहे. त्यानुसार राज्य उत्पादन Yow विभागासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ३६०६ पदांपैकी १२२६ 
पदे अस्थायी आहेत. 


२. विभागाच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आला नाही, SAM अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना संदर्भाधीन दि.३१.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
दिलेली होती. सदर अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२९१५११५३११२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


टू es Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
Sh ivaji 0 Of Maharashtra, 
postalCode=400032, 

t=Maharashtra, 

B 2.5.4.20: 22e32450ec03b47343bc963097b0e1 

a u fa 0 34f043fb205f2e97595f1 45aaf4d73, 

serialNumber=bSccfce8750c2a4b31ad76a42c0094 
dcbcc63834c3279619496c6858859¢8594, 

C h ava n cn=Shivaji Baburao Chavan 
Date: 2019.03.29 15:17:00 +05'30' 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१७/प्र.क्र.४४/राउशु-१ 


c 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


4) 
) 

७) सह संचालक (लेखा), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 


yaa) 


८) ud जिल्हा कोषागार अधिकारी . 
निवडनस्ती राउझु-१. 


me) 


REKKKKKE 


पृष्ठ २ पैकी २ 


